बुलडाणा व वाशिम जिल्ह्यातून जाणा-या 
प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्त्यांची राज्यमार्ग 
म्हणून दर्जोन्नती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१८२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
दिनांक- ०९ जानेवारी, २०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
क्र. का२(२)/दर्जोन्नती/२०१८/१०५५ दि. २३/०३/२०१८. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 

बुलडाणा व वाशिम जिल्ह्यातून जाणा-या ८ प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्त्यांची राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नती करण्याबाबत 
प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 

सदर रस्ते मुख्य बाजारपेठा असलेली गावे आणि बुलडाणा व वाशिम जिल्ह्यांना तसेच राष्ट्रीय 
महामार्गास जोडणारे रस्ते आहेत. सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या तसेच 
रस्त्यांचा एकुण होणारा वापर विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव विचारात 
घेऊन बुलडाणा व वाशिम जिल्ह्यातून जाणारे खालील रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोत्नरत करण्यात येत 
आहेत. 


अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ | जिल्हा साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत | दर्जोन्नती 
क्र. रस्त्यांचा व करावयाची | नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी | क्रमांक 
प्रमुख । बुलडाणा | (०/००ते 32/00) 
| अमडापूर - जानेफळ - लोणी गवळी- | जिल्हा ३२.०० कि.मी. ५६.५०० | राज्यमार्ग 
घाटबोरी - जनुना - पांगरखेड - मार्ग- २३ कि.मी. ३९० 
बेलगांव - केनवड ते प्रमुख प्रमुख । बुलडाणा | (४१/७०ते ४६/२०) 
राज्यमार्ग-१२ ( नविन राष्ट्रीय जिल्हा ४.५०० कि.मी. 
महामार्ग-७५३ सी) रस्ता. मार्ग- २३ 
प्रमुख | बुलडाणा | (९/०० ते १८/००) 
जिल्हा ९.०० कि.मी. 
मार्ग- ४१ 
प्रमुख (०/०० ते ८/००) 
जिल्हा बुलडाणा ८.००कि.मी. 
मार्ग- ४० 
प्रमुख । वाशिम (०/०० ते ३/००) 
जिल्हा ३.०० कि.मी. 
मार्ग- १० 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१८२/नियोजन-२ 


प्रमुख । बुलडाणा | (२९/६०ते ४४/६०) 
राज्यमार्ग-२२२ Aero - राजेगांव | जिल्हा १५.०० कि.मी. ३८.१०० | राज्यमार्ग 
- सुलतानपूर - वेणी - गुंधा -हिरवड | मार्ग-३१ कि.मी. ३९१ 
- वढव ते मोप राज्यमार्ग-५१ला प्रमुख । बुलडाणा | ०/०० ते २१/००) 
जोडणारा रस्ता. जिल्हा २१.०० कि.मी. 
मार्ग- ४४ 
प्रमुख वाशिम | (०/०० ते २/१००) 
जिल्हा २.१०० कि.मी. 
मार्ग- 93 
एकूण ९४.६०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील बुलडाणा जिल्ह्यातील राज्यमार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८९.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (११००.७७१० + ८९.५००) म्हणजेच 
११९०.२१० कि.मी. इतकी व प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८९.५०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (२२५४.०४० - ८९.५००) म्हणजेच २१६४.५४० कि.मी. इतकी होईल. 


वाशिम जिल्ह्यातील राज्यमार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५.१०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण 
लांबी (४७७.७१० + 4.900) म्हणजेच ४८२.८१० कि.मी. इतकी व प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत ५.१०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (९५०.४३० - ५.१००) म्हणजेच ९४५.३३० कि.मी. 
इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०१०९१७२५३५४३१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao 
Patil 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Prashant 
Vinayakrao eerie, 
Patil Soa 
(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,बुलडाणा व वाशिम. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१८२/नियोजन-२ 


४) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलडाणा. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाशिम. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


GO S&S 
> ९ SE ० oS 


“2 (२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


